संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई या कार्यालयाचा सुधारित आकृतीबंध मंजूर 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्र. ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.७६/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १५ फेब्रुवारी, २०२२ 


संदर्भ : १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. असंक -१००१/प्र.क्र.२९/२००१/विसु, दि.१० सप्टेंबर, २००१. 

२) वित्त विभागाचे पत्र क्र.पदनि १००६/प्र.क्र.४६/२००६/विसु-०१, दि.१३ जून, २००६. 

३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-१००७/(प्र.क्र.७७/०२//प्र.क्र.६३/ 
प्रशासन-१ दि. ०२ एप्रिल, २००७. 

४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/विसु-०१, दि.११ फेब्रुवारी, २०१६. 

५) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.२९/१६/विसु-०१, दि.०२ ऑगस्ट, २०१६. 

६) संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे जा.क्र.//आस्था-१/१४१९/२०१६, 
दि.०३ ऑगस्ट, २०१६ रोजीचे पत्र. 

७ वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पदनि-०६१७/प्र.क्र. २०/आपुक, दि.२९ जून, २०१७. 

८) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय समक्रमांक, दि.२७ डिसेंबर, २०२१. 

९) संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे जा.क्र.संउवउमुं/आस्था-१/ 
सुधारित आकृतीबंध/७५, दि.१८ जानेवारी, २०२२ रोजीचे पत्र. 


शुध्दिपत्रक :- 

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील पदांचा सुधारित आकृतीबंध शासन निर्णय दि.२७ डिसेंबर, २०२१ 
अन्वये मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या 
कार्यालयासाठी नियमित पदे - ३४, व ८८ पदे बाह्ययंत्रणेव्दारे मंजूर करण्यात आली आहेत. उच्चस्तरीय सचिव 
समितीने संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयातील काही संवर्गातील पदे मृत घोषित 
केल्यानंतर शासन निर्णय, दि.२७ डिसेंबर, २०२१ नुसार विवरणपत्र-क मध्ये खालीलप्रमाणे अधिसंख्य पदे 
निर्माण करण्यात आली आहेत. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.9६/प्रशासन-१ 


पदनाम 


वेतनश्रेणी ७ व्या वेतन 
आयोगानुसार 


मृत ठरविण्यात 
आलेल्या पदांची 
संख्या 


मृत ठरविलेल्या 
पदांवर कार्यरत 
असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांची संख्या 


निर्माण करण्यात 
आलेली अधिसंख्य 
पदे 


५ 


आरेखक गट-क 


(१) एस-६ 
रु. १९९००- 
६३२०० 
चार वर्षाच्या 
नियमित सेवेनंतर 
(२) एस-१४ 
रु. ३८६००- 
१२२८०० 


सहायक उद्यान 
पर्यवेक्षक गट-क 


(१) एस-८ 
रु.२५५००-८११०० 
सात वर्षाच्या 
नियमित सेवेनंतर 
(२) एस-१० 
रु. २९२००- 
९२३०० 


वाहन चालक गट-क 


एस-६, १९९००- 
६३२०० 


एकूण 


२. संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयातील कनिष्ठ लिपिक व त्यापुढील 


(अनु.क्र.११ ते १९ येथील) संवर्ग मृत ठरविल्यानंतर त्यांच्यासाठी अधिसंख्य पद निर्माण न केल्यामुळे सदर 


पदावर सद्य:स्थितीत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न उद्धवल्यामुळे त्यांच्यासाठी अधिसंख्य पदे 


निर्माण करण्याची विनंती त्यांनी दि.१८/०१/२०२२ च्या पत्रान्वये केली आहे. त्यानुसार खालीलप्रमाणे 


अधिसंख्य पदे निर्माण करुन सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, दि.२७/१२/२०२१ मधील 


विवरणपत्र-क मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.9६/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र-क (अधिसंख्य पदांचा तपशिल) 


पदनाम 


वेतनश्रेणी ७ व्या वेतन 
आयोगानुसार 


मृत ठरविण्यात 
आलेल्या पदांची 
संख्या 


मृत ठरविलेल्या 
पदांवर कार्यरत 
असलेल्या 
कर्मचाऱ्यांची संख्या 


निर्माण करण्यात 
आलेली अधिसंख्य 
पदे 


५ 


सहायक उद्यान पर्यवेक्षक 
गट-क 


(१) एस-८ 
रु.२५५००- 
८११०० 
सात वर्षाच्या 
नियमित सेवेनंतर 

(२) एस-१० 

रु. २९२००- 
९२३०० 


आरेखक गट-क 


(१) एस-६ 
रु. १९९००- 
६३२०० 
चार वर्षाच्या 
नियमित सेवेनंतर 
(२) एस-१४ 
रु. ३८६००- 
१२२८०० 


कनिष्ठ लिपिक गट-क 


एस-६, रु. १९९००- 
६३२०० 


१६ 


१० 


१० 


वाहन चालक गट-क 


एस-६, रु. १९९००- 
६३२०० 


4 


प्रमुख माळी गट-ड 


एस-५, रु. १८०००- 
५६९०० 


माळी गट-ड 


एस-१, रु. १५०००- 
४७६०० 


१३२ 


शिपाई गट-ड 


एस-१, रु. १५०००- 
४७६०० 


चौकीदार गट-ड 


एस-१, रु. १५०००- 
४७६०० 


सफाईंगार गट-ड 


एस-१, रु. १५०००- 
४७६०० 


एकूण 


१८७ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.9६/प्रशासन-१ 

३. अधिसंख्य ठरविलेल्या पदावरील व्यक्तीचे पद सेवानिवृत्ती/राजीनामा/मृत्यू/ पदोन्नती इ. कारणांमुळे 
रिक्‍त झाल्यांनतर सदर अधिसंख्य पद रद्द होईल. तद्नंतर सदर पदासाठी आव्यक सेवा बाह्ययंत्रणेव्दारे 
घेण्यात याव्यात. 

४. या शासन निर्णयानुसार निश्चित करण्यात आलेल्या तसेच अधिसंख्य ठरलेल्या कर्मचा-यांच्या वेतन व 
भत्त्यांचा खर्च यापूर्वी ज्या लेखाशीर्षाखाली वेतन घेत होते, त्याच लेखाशीर्षाखाली यापुढेही खर्ची टाकण्यात 


यावा. 


५. सदर शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०२१५११२३३८७११८ असा आहे. हे शुध्दिपत्रक डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने Vikram Nivrutti 222 = 
Dhamal ese nse 
(वि. नि. ढमाळ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-०१ 
प्रत :- 


१. मा. मंत्री (सा.बां.) / मा. राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा व विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
३. अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. सचिव (रस्ते) व सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 

७. महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

८. सर्व सह सचिव / उप सचिव /अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. उपसचिव, मा. मुख्य सचिव, यांचे कार्यालय 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः ईएसटी-२०१६/प्र.क्र.9६/प्रशासन-१ 
qo, संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
११. अधिदान व लेखा अधिकारी, as (पूर्व) मुंबई. 
१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१३. कार्यासन आ.पु.क. / सेवा-९, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४. सर्व कार्यासने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२. 


१५. कार्यासन प्रश्ञासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


